शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षांतर्गतचा सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील अवितरीत 
निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीमधून वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १० ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा:- 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 


२) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र.क्र. ३-४/२०२०-[)७9 (MDM) दि.२३ एप्रिल, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 


४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र. 3-8/2020-Desk (MDM) दि.०९जून, २०२० 


५) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.०३ नोव्हेंबर, २०२० 


६) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र.क्र.३-४/२०२०-)७5< (MDM) दि.२७ नोव्हेंबर,२०२० 


७ केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. प्र. H.3-¥/2020-Desk (MDM) दि.११ डिसेंबर, २०२० 


८) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. H.3-¥/22o-Desk (MDM) दि.१५ मार्च, २०२१ 


९) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.१५ मार्च, २०२१ 


१०) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.३१ मार्च,२०२१ 


११) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, दि.२८ जुले,२०२१. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत शाळेय पोषण आहार योजनेकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी वितरणाचे प्रमाण 


(केंद्र :: राज्य) ६० :: ४० असे आहे. केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जमाती घटकांतर्गत 


केंद्र हिस्स्याचा एकूण रु.११८२२.८३ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास विहित कालावधीत उपलब्ध करुन दिला 


होता. तथापि, कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादूर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत तसेच अपुऱ्या निधी तरतूदीमुळे प्रस्तुत 


निधीपैकी केंद्र हिस्स्याचा रु.३८.५१ लक्ष तसेच, राज्य हिस्स्याचा रु.४०७८.५५ लक्ष इतका निधी शासन स्तरावरुन 


अवितरीत होता. सदर निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षाकरीता अर्थसंकल्पित 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


करण्यात आलेल्या निधीमधून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागामार्फत वित्त विभागास सादर 


करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आदिवासी विकास 


विभागाने सदर निधी वितरणास दि.२८ जुले, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षातंर्गत प्राप्त असलेला अवितरित निधी वितरित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेसाठी अनुसूचित जमाती लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामधील 


अवितरीत असलेला केंद्र व राज्य हिस्स्याचा रु.४११७.०६ लक्ष (एककेचाळीस कोटी सतरा लक्ष सहा हजार फक्त) 


इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


लेखाशिर्ष 


सन २०२१-२२ करीता 
अर्थसंकल्पित तरतूद 


वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत असलेला निधी 


मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ -सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०८) शालेय पोषण आहार कार्यक्रम 
(MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (अनुसूचित 
जमाती उपयोजना) (TSP) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२२०२ 1432) 


रु. १३३०२.८५ लक्ष 


रु.३८.५४१ लक्ष 


मागणी क्रमांक टी -५ २२०२ -सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ -जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना -केंद्र पुरस्कृत योजना 
(०१) (०९) शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम 
(MDM) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 

(अनुसूचित जमाती उपयोजना) (TSP) (राज्य 
हिस्सा ४०%) (2202 1489) 


रु.५०००.०० लक्ष 


रु.४०७८.५५ लक्ष 


एकूण 


रु.१८३०२.८५ लक्ष 


रु.४११७.०६ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


प्रत, 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२४ जून, २०२० रोजीच्या परिपत्रकास, आदिवासी विकास 


विभागाच्या दि.२८ जुले, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयास तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.६३८/२०२१/व्यय-१४, दि.२६/०७/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. केंद्र शासनाचा दि.१५ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशाचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये 


प्रत्यक्षात जमा झाल्याबाबतचा ई-मेल वित्त विभागाकडून दि.१९ मार्च, २०२१ रोजी प्राप्त झाला आहे. 


प्रस्तुत निधी वितरण तसेच खर्चाकरीता केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या fread तंतोतंत पाळन 


करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१०१३१३१९४९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD ABAJI PATIL 
p RA M D ) A B A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashi 
2. 


5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1db1f3c521002555e05c455e86falc9c8 
2a1d82b, pseudonym=9D437DB3701 DESFE5D194241 FCB9D73DC26031B1, 


I ber=68D5A8ABFFDD75CBA24301AA39C12B40983F304D7267796A3 
2B42D4DS558F 1A 1F, -PRAMOD ABAJI PATIL 
Date: 2021.08.10 13:22:15 +05'30' 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्व) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


